महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४ मे, २०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), व ४ (३) अनुसार खाली नमूद 


केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये 


दर्शविलेल्या विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ 1४ | ५ 
wei श्री.म.मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
२ श्री रो.बु.खोकले सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
३ श्रीमती | नि.र.सोनटक्के | सामान्य प्रशासन विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा 
विभाग 
४ श्री प्र.दु.खराबे सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
५ श्री ज.सु.कुलकर्णी | सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
६ ।श्रीमती ।स.के.घोलप सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
७ श्रीमती ते.चं.बिडकर सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
८ श्री श.तु.चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
९ श्रीमती ।शो.सु.चंदनशिवे सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
णि ० श्री अ.जा.शेवाळे सामान्य प्रशासन विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
णि १ । श्रीमती | eae सामान्य प्रशासन विभाग वेद्यकोय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
१२ श्री प.बा.बंडगर सामान्य प्रशासन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
१३ श्री नि.दा.इंगळे सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
१४ श्रीमती | ने.नी.आंगणे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५ । श्रीमती ।प्रि.सु.तावडे गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१६ | श्रीमती | प्रि.अ.कागिनकर | गृह विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा 
विभाग 
१७ श्री मो.क.बागवान  । गृह विभाग नगर विकास विभाग 
१८ श्री रो.शि.सोनावणे । गृह विभाग वित्त विभाग 
१९ श्री vf ats गृह विभाग जलसंपदा विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ 1४ 4 
२० श्रीमती ।गि.नि.चौधरी गुह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२१ श्री श.वि.जाधव गृह विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२२ श्री र.सु.सोनार गुह विभाग मराठी भाषा विभाग 
२३ श्री स.द.घाटावकर =| महसूल व वन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
२४ | श्रीमती ।शि.म.साळुंखे महसूल व वन विभाग शाळेय शिक्षण व क्रौडा 
विभाग 
२५ श्री स.धो.तपसे महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२६ | श्रीमती ।स्ने.वि.जाधव महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 
२७ श्री घ.ना.पाऊसकर | महसूल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२८ श्री शे.स.मगर महसूल व वन विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२९ | att य.वि.नाईक कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३० श्रीमती । स्मि.पं.चव्हाण कृषि व पदुम विभाग शालेय शिक्षण व क्रौडा 
विभाग 
३१ श्री रा.भि.रणधीर कृषि व पदुम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३२ श्रीमती ।अ.झुं.खांडेकर | झालेय शिक्षण व क्रोडा सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
३३ श्री सं.अ.धाईंजे शालेय शिक्षण व HIST नियोजन विभाग 
विभाग 
३४ श्री सु.ह.ढेंगळे शालेय शिक्षण व क्रोडा सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 
३५ श्री दि.रा.कारंडे नगर विकास विभाग वित्त विभाग 
३६ श्री नि.चं.जाधव नगर विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३७ श्री OX AT नगर विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
३८ श्री मं.शं.जाधव नगर विकास विभाग गृह विभाग 
३९ श्री ध.अ.जगधने वित्त विभाग गृह विभाग 
४० श्रीमती ।स.वि.पाडावे वित्त विभाग कृषि व पदुम विभाग 
४१ श्री ग.द.आलेवाड  । वित्त विभाग नगर विकास विभाग 
४२ | श्रीमती । वै.चे.सावंत वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४३ श्री सु.स.रेवाळे वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४४ श्रीमती ।सु.प्रतेरवणकर । वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
४५ श्रीमती । प्र.सु.काळे वित्त विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
1१ | २ ३ 1४ | ५ 

४६ श्री दा.ना.कोकडे  । वित्त विभाग सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग 

४७ श्री अ.सु.राऊत वित्त विभाग गृहनिर्माण विभाग 

४८ श्री प्र.ग.पवार वित्त विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

४९ श्री सं.उ.राठोड वित्त विभाग आदिवासी विकास विभाग 

go | श्रीमती | स्मि.श.कुले सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

५१ श्री प्र.प्र॑सपकळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग । महसूल व वन विभाग 

५२ | श्रीमती | सु.अ.शिदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग | नगर विकास विभाग 

५३ श्रीमती ।न.सु.मांजरेकर । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५४ श्री रा.वि.राजमाने । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 

५५ श्रीमती | उ.रा.नागरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 

५६ श्री अ.मा.कोरवी सार्वजनिक बांधकाम विभाग | ग्राम विकास विभाग 

५७ श्री सु.श्री.कुंभार सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५८ श्री प्र.ना.वाघमारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । आदिवासी विकास विभाग 

५९ श्री वि.वि.घाडगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

go । श्रीमती | वै.घ.नायर सार्वजनिक बांधकाम विभाग | कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग 

६१ श्री चि.र.मराठे जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

६२ श्री शा.सु.सोनावणे । जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

६३ । श्रीमती | दि.प.परुळेकर । जलसंपदा विभाग गृह विभाग 

६४ श्री ग.प्रदांकरवार  । जलसंपदा विभाग गृह विभाग 

६५ श्री TY Hise जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 

६६ । श्रीमती ।र.रा.तळेकर जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 

go | श्रीमती | वि.सु.घोडके जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

६८ श्री द.को.कंक जलसंपदा विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

६९ | श्रीमती | वै.वि.जंगले विधि व न्याय विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

७० श्री प्र.सा.शिवतरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार गृह विभाग 


विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


अ.क्र.  श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ 3 PB 4 
७१ श्री सु.शि.बोडरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार  ।पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 
७२ | श्रीमती ।ज.ज.पवार उद्योग, ऊर्जा व कामगार  । उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
विभाग 
७३ । श्रीमती ।वं.म.कुलकर्णी | ग्राम विकास विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
७४ | श्रीमती | छा.न.माळी ग्राम विकास विभाग गृह विभाग 
७५ श्री स.व.कावळे ग्राम विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
७६ श्री सं.बा.बाबर ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७७ श्री वि.बा.इंगळे ग्राम विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग 
७८ श्रीमती श्र.श्री.बोबडे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | सामान्य प्रशासन विभाग 
संरक्षण विभाग 
७९ श्रीमती | BA. राणे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | वित्त विभाग 
संरक्षण विभाग 
८० श्री नि.श्री.साळुंखे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी 
संरक्षण विभाग द्रव्ये विभाग 
८१ श्री श्री.का.पगारे नियोजन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
८२ श्री के.स.काळे नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 
८३ श्री रा.अ.पाबळे नियोजन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
८४ श्री नि.स.पवार नियोजन विभाग ग्राम विकास विभाग 
८५ श्रीमती | नि.न.पिंपळे नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
८६ श्रीमती ।र.उ.डोके नियोजन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
८७ श्रीमती | क्र.श.गवळी नियोजन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
८८ श्री तु.र.दाणी सामाजिक न्याय व विशोष । नियोजन विभाग 
सहाय्य विभाग 
८९ श्री भु.अ.कोळी सामाजिक न्याय व विशोष । नियोजन विभाग 
सहाय्य विभाग 
९० श्री मि.दा.चौधरी गृहनिर्माण विभाग कृषि व पदुम विभाग 
९१ श्री प्र.सु.सावसाकडे | पाणीपुरवठा व स्वच्छता सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


अ.क्र. श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ 1४ | 4 
82. श्री सं.भि.गायकवाड | पाणीपुरवठा व स्वच्छता ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
९३ श्री स.र.दळवी सार्वजनिक आरोग्य विभाग । महसूल व वन विभाग 
९४ | att स.श्ा.थोरात सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९५ श्री आ.पो.कोल्हे सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९६ श्री भि.र.जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग | sta, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
९७ श्री स.वि.धुमक सार्वजनिक आरोग्य विभाग । सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग 
९८ श्री भ.द.निकुंभ वेद्यकोय शिक्षण व औषधी = | गृह विभाग 
द्रव्ये विभाग 
९९ | श्रीमती ।म.सु.जमदाडे  । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
द्रव्ये विभाग 
णि ०० श्री सु.गं.गोळे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
द्रव्ये विभाग विभाग 
| १०१ | श्री श्री.शि.जाधव आदिवासी विकास विभाग । गृह विभाग 
१०२ श्री रा.शा.गिरी आदिवासी विकास विभाग । जलसंपदा विभाग 
१०३ श्री नि.ज.पाटील आदिवासी विकास विभाग । महिला व बाल विकास 
विभाग 
१०४ श्री सु.ए.निमगांवकर | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग । महसूल व वन विभाग 
विभाग 
१०५ श्री नि.य.तुरबाडकर | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग । सामाजिक न्याय व विशेष 
विभाग सहाय्य विभाग 
१०६ | श्रीमती | पु.आ.निकत उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
१०७ श्री सं.मो.चव्हाण उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । महसूल व वन विभाग 
१०८ | श्रीमती | रे.गुं. सक्रेवार उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । वित्त विभाग 
१०९ श्री य.शं.जगताप उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
। ११० श्री वि.पुं.शिंदे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
। १११ | श्री बा.मा.गभाले उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । ग्राम विकास विभाग 
११२ | श्रीमती ।सं.अ.लाड महिला व बाल विकास विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
११३ | ait सो.द.शेलार महिला व बाल विकास विभाग | गृह विभाग 
११४ श्री सं.अ.शेलार कौशल्य विकास व वित्त विभाग 
उद्योजकता विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
1१ | २ ३ 1४ | भु 
११५ | श्रीमती ।मा.अं.जगताप मराठी भाषा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१ मे 2098 (मं.नं.) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आव्यकता नाही. 
४. सदर कर्मचारी दिनांक १ जून २०१९ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 
५. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 
६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे जून २०१९ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 
करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AANA: जबाबदार धरण्यात येईल. 
७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन 
विभागांनी आयोजित करावे. 
८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 
Q. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२४११५३४२२२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav ssc: 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व सहायक कक्ष अधिकारी ( संबंधित विभागामार्फत) 


प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३७/१४ अ 


३) सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

४) संचालक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी 
वल्लभदास रोड, मुंबई-४०००१. 

५) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

६) offer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवड नस्ती- साप्रवि १४ अ. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


